मा.राष्ट्रपती राजवट कालावधीत 
सन २०१९-२०२० वर्षाकरिता जिल्हास्तरीय 
आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समिती व 
कालवा सल्लागार समितीच्या कामकाजाकरीता 
प्राधिकारी नियुक्‍त करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१८/(५११/१८)/सिं.व्य.(धो.) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३/११/२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८/(५११/१८)/सिं.व्य.(धो) दि.१/१२/२०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक कासस २०१५/(प्र.क्र.१६२/२०१५)/सिं.व्य.(म), दि.१८/०३/२०१६. 


प्रस्तावना - 


पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाडायातील पाण्याचे वार्षिक नियोजन करतांना दोन समित्यांद्वारे करण्यात येते. 


१. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०१८ /५११/१८/ सिं.व्य./धो, दि.१.१२.२०१८ अन्वये बिगर सिंचन पाणी 
आरक्षरण/ पाणीवापर हक्क (आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याची निश्चिती) याबाबतचे नियोजन जिल्हास्तरीय 
आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीमार्फत केले जाते. यासमितीचे अध्यक्ष मा.पालकमंत्री व सदस्य 
सचिव जिल्हाधिकारी आहेत. 

२. शासन निर्णय क्र.कासस २०१५ /प्र.क्र.१६२/१५/ सिं.व्य./धो, दि.१८ मार्च, २०१६ अन्वये सिंचनाच्या 
पाण्याचे नियोजन सिंचन प्रकल्पावरील कालव्यासमित्यांमार्फत केले जाते. त्यानुसार हे मोठे प्रकल्प 
प्रकार-अ करिता सदर समितीचे अध्यक्ष मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री जलसंपदा हे असून, मोठे प्रकल्प प्रकार- 
ब करिता सदर समितीचे अध्यक्ष मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री जलसंपदा / मा.पालकमंत्री हे आहेत. सदर 
समितीची बैठक प्रत्येक हंगामापूर्वी घ्यावी लागते. 

तथापि, मंगळवार दि.१२.११.२०१९ पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे 
वार्षिक पाणी नियोजन करण्यासाठी उपरोक्‍त समित्यांचे कामकाज प्रशासकिय अधिकाऱ्याद्वारा करणे आवश्‍यक 
ठरते. याबाबत उचित प्राधिकारी नेमून कामकाज चालू ठेवण्यासाठी निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय - 
१.संदर्भ -१ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेप्रमाणे जिल्हास्तरीय आकस्मिक /पिण्याचे पाणी निश्चिती 


समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी कामकाज हाताळावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/(५११/१८)/सिं.व्य.(धो.) 


२.संदर्भ -२ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेप्रमाणे उपरोक्त नमूद कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून 


मोठे प्रकल्प प्रकार-अ व ब साठी संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांनी कामकाज 


हाताळावे. 


उपरोक्त व्यवस्था ही मा.राष्ट्रपती राजवट लागू असेपर्यंतच कार्यरत राहील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९१११३१७२३११९७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०, 


११ 


१८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


- F 
Vaishali : 
a 2.5.4.20: b246dbefedabt afab472a3a4244bbacc30 
R a J ra t na Ku FAIA feesastibsts 7604506520708 cn-Vashal Ratna 
Di 


(वै. रा. कुरणे) 
शासनाच्या अवर सचिव 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई 
महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य १, मुंबई 

महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर 

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १, मुंबई 


. विभागीय आयुक्त, मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर व अमरावती 
. आयुक्त, कृषि विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 


Ud कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे/महासंचालक (वाल्मी/मेरी) 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
.सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 
१९. 
२०. 


सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग/पाटबंधारे विकास महामंडळे 
सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषंदाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

सर्व अधीक्षक अभियंते, जलसंपदा विभाग 

सर्व अधीक्षक अभियंते व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण 


सर्व तांत्रिक अधिकारी/कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सिं.व्य.(धो)संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


